RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जून २०२१ 

अधिसूचना 


क्रमांक एईओ -१०२१ / प्र.क्र . २३६ / २०२१ / दहा . - श्री . अविनाश सुभेदार , भा.प्र.से. ( एससीएस -२००५ ) , सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजित पाटील , 


शासनाचे सह सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2021 


NOTIFICATION 


No. AEO.1021 / C.R . 236 / 2021 / X.- ShriAvinash Subhedar , IAS [ SCS : 2005 ] , Joint Chief Executive 
Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Mumbai on attaining the age of superannuation 
is retired from Government Service w.e.f. 31st May 2021 [ A.N. ] . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJIT PATIL , , 
Joint Secretary to the Government . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जून २०२१ 


अधिसूचना 


क्रमांक एईओ -१०२१ / प्र.क्र . २३५ / २०२१ / दहा . - डॉ . एन . बी . गिते , भा.प्र.से. ( नॉन - एससीएस -२०० ९ ) , सह व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र 
राज्य विद्युत वितरण कं . लि . , औरंगाबाद हे दिनांक ३१ मे २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजित पाटील , 


शासनाचे सह सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2021 


NOTIFICATION 


No. AEO.1021 / C.R . 235 / 2021 / X. - Dr . N. B. Gite , IAS [ NON - SCS : 2009 ] , Joint Managing Director , 

/ / — ( : , 
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. , Aurangabad on attaining the age of superannuation is 
retired from Government Service w.e.f. 31st May 2021 [ A.N. ] . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJIT PATIL , 


Joint Secretary to Government . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जून २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ -१०२१ / प्र.क्र . २०२ / २०२१ / दहा . - श्री . जे . टी . पाटील , भा.प्र.से. ( एससीएस ) , सह सचिव , ग्राम विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
हे दिनांक ३० एप्रिल २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजित पाटील , 


शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2021 


NOTIFICATION 


No. AEO.1021 / C.R . 202 / 2021 / X.- Shri J. T. Patil , IAS [ SCS ] , Joint Secretary , Rural Development 

/ / , [ ] , 
Department , Mantralaya , Mumbai on attaining the age of superannuation is retired from Government Service 
w.e.f. 30th April 2021 [ A.N. ] . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJIT PATIL , 
Joint Secretary to Government . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जून २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ -१०२१ / प्र.क्र . २०८ / २०२१ / दहा . - श्री . व्ही . के . गौतम , भा.प्र.से. ( आरआर -१ ९ ८७ ) , अपर मुख्य सचिव , जलसंपदा विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई हे दिनांक ३० एप्रिल २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजित पाटील , 


शासनाचे सह सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2021 


NOTIFICATION 


No. AEO.1021 / C.R . 208 / 2021 / X.— Shri V. K. Gautam , IAS [ RR : 1987 ] , Additional Chief Secretary , 

. / / , [ : ] , 
Water Resources Department , Mantralaya , Mumbai on attaining the age of superannuation is retired from 
Government Service w.e.f. 30th April 2021 [ A.N. ] . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJIT PATIL , , 
Joint Secretary to Government . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / माळशेज ना . सह . पत . / २०२१ / १०४३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . राजेंद्र गंगाराम दसगुडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

( ५ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी मुंबई व उपनगर जिल्हा , 

ठाणे जिल्हा , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ( पुणे जिल्हा , रायगड जिल्हा , 

अहमदनगर जिल्हा 


२ 


श्री . विशाल विठ्ठल वाळुज 


वसुली अधिकारी 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २५ मे २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / केरा ना . पत . / २०२१ / १०४२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , केरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कमला आर्केड , पहिला मजला , लक्ष्मी टाऊनशिप जवळ , जाधव वस्ती , कळस , ता . हवेली , 
जि . पुणे ४११ ०१६ या संस्थेचे श्री . सुभाष रंगराव बोयने हे कर्जदार थकबाकीदार असून त्याची मालमत्ता सातारा जिल्हा येथे असल्याने 
त्यांचेकडून रक्कम वसूल करणेसाठी संस्थेने यांचे खालील नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पुणे जिल्ह्याबाहेरील 
सातारा जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , संस्थेने प्रस्तावित केलेल्या सातारा जिल्ह्यातील केवळ एकाच प्रकरणासाठी 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . गिरीष रामचंद्र ताम्हाणे 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


सातारा जिल्हा एका 

प्रकरणापुरते 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ केरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कमला आर्केड , 
पहिला मजला , लक्ष्मी टाऊनशिप जवळ , जाधव वस्ती , कळस , ता . हवेली , जि . पुणे ४११ ०१६ असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २५ मे २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 

अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / सद्गुरू श्री गगनगिरी महा.पत / श्री थोरे / क .१५६ / अधिप्रदान / २०२१ / २७३८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक या आदेशान्वये सद्गुरू श्री गंगागिरीजी महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . येवला , ता . येवला , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अरुण बाळासाहेब थोरे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” व “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


सहकारी बँक / 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / धनलक्ष्मी पत / श्री केदार / क .१५६ / अधिप्रदान / २०२१ / २७३७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या 
आदेशान्वये धनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . नायगांव , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . विलास शिवाजी केदार 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” व “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


सहकारी बँक / 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी . 


वसूल करण्याची 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२४ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CO - OPERATION 


AND REGISTRAR OF CO - OPERATIVE SOCIETIES , 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


No. URB / I.S.A / S.Bhosale Bank / Liquidation / 2021 / 1111.— In exercise of the powers conferred 
upon me by the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 , I , Anil Kawade , Commissioner 
for Co - operation and Registrar of Co - operative Societies , Maharashtra State , Pune hereby 
order the winding - up of the affairs of Shivajirao Bhosale Sahakari Bank Ltd. Pune , Maharashtra 
Under section 110 - A ( 1 ) ( ii ) read with section 103 of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 
1960 and appoint Dr. Rajaram Dhondkar , Deputy Registrar , Co - op . Societies , Pune City ( 4 ) as 
Liquidator of Shivajirao Bhosale Sahakari Bank Ltd. Pune , Maharashtra , to conduct the affairs 
of the said bank as per the powers exercisable u / s 105 of Maharashtra Co - operative Societies 
Act , 1960 . 


The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the 
undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation . 


Pune , 


dated 1st June 2021 . 


ANIL KAWADE , 
Commissioner for Co - operation and 
Registrar of Co - operative Societies , 

Maharashtra State , Pune . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CO - OPERATION 


AND REGISTRAR OF CO - OPERATIVE SOCIETIES , 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


No. URB / I.S.A / Bhagyodaya Bank / Liquidation / 2021 / 852.- In exercise of the powers conferred 
upon me by the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 , I , Anil Kawade , Commissioner 
for Co - operation and Registrar of Co - operative Societies , Maharashtra State , Pune hereby 
order the winding - up of the affairs of Bhagyodaya Friends Urban Co - op . Bank Ltd. Warud , 
Dist . Amravati , Maharashtra Under section 110 - A ( 1 ) ( ii ) read with section 103 of the Maharashtra 
Co - operative Societies Act , 1960 and appoint Shri S.T. Kedar , Assistant Registrar , Co - op . 
Societies , Morshi Dist . Amravati as Liquidator of Bhagyodaya Friends Urban Co - op . Bank Ltd. 
Warud , Dist . Amravati , Maharashtra , to conduct the affairs of the said bank as per the powers 
exercisable u / s 105 of Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 . 


The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the 
undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation . 


Pune , 
dated 22nd April 2021 . 


ANIL KAWADE , 
Commissioner for Co - operation and 
Registrar of Co - operative Societies , 

Maharashtra State , Pune . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1505 / 2013-2454 . — Shri D. V. Kamtekar , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay , is granted Commuted Leave for 8 days from 19th March 2021 to 26th March 2021 . 

Certified that Shri D. V. Kamtekar , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


No. PLB - 1503 / 2013 


Shri S. S. Dalvi , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , Bombay , is granted 
Commuted Leave for 31 days from 4th June 2020 to 4th July 2020 . 

Certified that Shri S. S. Dalvi , would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


No. PLB - 1508 / 2013 


Shri V. J. Sawant , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , Bombay , is granted 
Commuted Leave for 3 days from 1st April 2021 to 3rd April 2021 . 

Certified that Shri V. J. Sawant , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 9th April 2021 . 


V. M. MOHITE , 

Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1505 / 2013-2473 . — Shri Sanjiv S. Dalvi , Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , 
Bombay , who retired on superannuation w.e.f. 31st March 2021 ( A.O.H. ) is granted cash payment 
in lieu of unutilised Earned Leave for 300 days at his credit on the date of retirement as admissible 
under the Rule 68 of the Maharashtra Civil Services ( Leave ) Rules , 1981and the Maharashtra 
Civil Services ( Leave ) ( Amendment ) Rules , 2016 and 175 days Half Pay Leave ( subject to the 
conditions laid down in the Government Resolution , Finance Department No.LVE - 2493 / 57 - SER 
9 , dated 7th May , 1994 ) . 


By order and in the name of the Hon'ble the Chief Justice 


Bombay , 
dated 7th April 2021 . 


V. M. MOHITE , 

Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1529 / 2005-2474.- Shri Syed Rehmat Pasha , Senior Private Secretary , High Court , 
Appellate Side , Bombay , who retired superannuation w.e.f. 31st March 2021 ( A.O.H. ) is granted 
cash payment in lieu of unutilised Earned Leave for 180 days at his credit on the date of 
superannuation retirement as admissible under the Rule 68 of the Maharashtra Civil Service 
( Leave ) Rules , 1981and the Maharashtra Civil Services ( Leave ) ( Amendment ) Rules , 2016 and 150 
days half pay leave ( subject to the conditions laid down in the Government Resolution , Finance 
Department No.LVE - 2493 / 57 - SER - 9 , dated 7th May 1994 ) . 


By order and in the name of the Hon'ble the Chief Justice , 


Bombay , 
dated 20th April 2021 . 


VARSHA M. MOHITE , 

Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read .- ( 1 ) Government Resolution , L and JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , 

dated 23rd July 2004 . 


( 2 ) Government Resolution , L and JD No. HCT - 2009 Pra . Kra 

( 141 ) / Ka - 3 , dated 22nd October 2010 . 


NOTIFICATION 


No. A 1202 / 2021. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri R. S. Tiwari , Principal District 
and Sessions Judge , Nandurbar as provided under the Resolutions as referred above for the Block 
period of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the Honourable 
Supreme Court of India in the pending I.A.110 / 2002 filed by the Government of India . 


Bombay , 
dated the 24th May 2021 . 


DINESH P. SURANA , 
I / c Registrar ( Insp.II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1203 / 2021 / 1077. — In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3 ) of section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint the 
following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise Jurisdiction in 
a Court of Sessions with immediate effect : 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers and Present Posting 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Shri Vijay Sahadeo Hingne , 
District Judge - 8 
and Assistant Sessions Judge , 
District Nashik . 


2 


Smt . Radhika Madhukar Shinde , 
Adhoc District Judge - 3 
and Assistant Sessions Judge , 
District Nashik . 


3 


Shri Virbhadra Mahdappa Sundale 
Adhoc District Judge - 5 
and Assistant Sessions Judge , 
District Aurangabad . 
Shri Santosh Digambarrao Kulkarni , 
Adhoc Judge , 
City Civil Court and Assistant Sessions Judge , 
Mumbai . 


4 


5 


Shri Vaibhav Vilasrao Patil , 
Adhoc Judge , 
City Civil Court and Assistant Sessions Judge , 
Mumbai . 


6 


Shri Dnyaneshwar Manohar Aher , 
Adhoc district Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge , 
Vaijapur , District Aurangabad . 


Bombay , 
dated 10th June 2021 . 


S. G. DIGE , 
Registrar General . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी -३८१५ / प्र.क्र .३६४ / का - १४.- अॅड . उज्वला प्रकाश मोहोळकर यांच्या सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी 
अभियोक्ता , ठाणे या पदावरील नियुक्तीस दिलेली मुदतवाढ तात्काळ प्रभावाने या अधिसूचनेद्वारे संपुष्टात आणण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली पं . बोरूडे , 


कार्यासन अधिकारी . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत , 
८ वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे -२०२० / प्र.क्र .४३ / सेवा - १.- महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ , नियम १० ( १ ) नुसार श्री . ज्ञानेश्वर निवृत्ती 
चांडवले , सांख्यिकी अधिकारी , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद , सातारा यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ ( मध्यानोत्तर ) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती 
झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत , 
८ वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे -२०२० / प्र.क्र .१८३ / सेवा - १.- महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ , नियम १० ( १ ) नुसार डॉ . पुंडलीक ज्ञावण 
डोंगरवार , वैद्यकीय अधिकारी गट - ब , आयुर्वेदिक दवाखाना , मुंढरी , जि . भंडारा , यांना दिनांक ३० एप्रिल २०१८ ( मध्यानोत्तर ) नियतवयोमान 
सेवानिवृत्ती झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय , मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना -१५ / पदोन्नती / सहा . प्रबंधक / उ.म.कां . / ९ ५८ / २०२१. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , 
१ ९ ७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा . लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी 
श्रीमती अ . अ . देशपांडे यांच्या अतिरिक्त प्रबंधक पदावर झालेल्या पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या सहायक प्रबंधक या पदावर श्री . उत्तम 
महादेव कांबळे , कक्ष अधिकारी यांची दिनांक १४ मे २०२१ ( म.पू. ) पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार एस -२३ : ६७७००-२०८७०० या 
वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने तात्पुरती नेमणूक केली आहे . सदर पदोन्नती ही मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्र . २७ ९ ७ / २०१५ मध्ये 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र . २८३०६/२०१७ वरील मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे . 


मा . लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक १४ मे २०२१ . 


म . सी . गुप्ता , 

प्रबंधक . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


विधान भवन , मुंबई , दिनांक २ जून २०२१ . 


क्रमांक ८३८० / क - १.- श्री . रंगनाथ कोंडाजी खैरे , अवर सचिव ( समिती ) , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय हे दिनांक ३१ मे २०२१ 
( म.नं. ) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


सुभाष नलावडे , 

अवर सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


विधान भवन , मुंबई , दिनांक २ जून २०२१ . 


क्रमांक ८३८१ / क - १.- श्री . हरिष विठ्ठल तामोरे , कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय हे दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) नियत 
वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


सुभाष नलावडे , 

अवर सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . २०२१ / प्र.क्र .१ / आस्था - १.- श्री . प्रकाश ना . वळवी , उप सचिव , इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , मंत्रालय , मुंबई हे 
दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जे . पी . गुप्ता , ( भा.प्र.से ) , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . १३२१ / प्र.क्र .३१ / सेवा - २.- डॉ . हेमंत प्रभाकर जोशी , सहायक संचालक , आरोग्य सेवा ( हिवताप ) , पुणे हे दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०२० ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . पुं . घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
२ रा मजला , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिप्र . २०२० / प्र.क्र .३७७ / आस्था - २.- श्रीमती प्रज्ञा घाटे , कक्ष अधिकारी , गृह विभाग या दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) पासून 
शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्यं . मा . भट , 


शासनाचे उप सचिव . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त 

महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय 
नवीन प्रशासन भवन , १ ला मजला , मादाम कामा रोड , 
मंत्रालयासमोर , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्था -१५२१ / उमकां / स.प्र . / सेनि / ६७२ / २०२१ / ६३०३ / २०२१.- श्री . उत्तम महादेव कांबळे , सहायक प्रबंधक , लोक 

आयुक्त 
आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई हे नियतवयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) शासन सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 


. 


मा . लोक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . सी . गुप्ता , 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मे २०२१ . 


प्रबंधक . 


लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय , मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना -१५ / पदोन्नती / सचिव / दि.दि.जा. / ९ ५७ / २०२१ / ६३०२ / २०२१. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त 
अधिनियम , १ ९ ७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा . लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी 
श्री . प्र . कृ . नौकुडकर यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या सचिव या पदावर श्रीमती दिपा दिपक जाधव , वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची 
दिनांक १ जून २०२१ ( म.पू. ) पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार एस -२४ : रु . ७११००-२११९ ०० या वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने तात्पुरती नेमणूक 
केली आहे . सदर पदोन्नती ही मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्र . २७ ९ ७ / २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र . २८३०६/२०१७ वरील मा . सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे . 

मा . लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मे २०२१ . 


म . सी . गुप्ता , 

प्रबंधक . 


लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त 

महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय 
नवीन प्रशासन भवन , १ ला मजला , मादाम कामा रोड , 
मंत्रालयासमोर , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्था -१५२१ / प्रकृनौ / सचिव / सेनि / ६७१ / २०२१ / ६३०४ / २०२१.- श्री . प्रदिपकुमार कृष्णाजी नौकुडकर , सचिव , लोक आयुक्त 
आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई हे नियतवयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) शासन सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 


मा . लोक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मे २०२१ . 


म . सी . गुप्ता , 

प्रबंधक . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

विशेष राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालय 

३ रा मजला , ई विंग , नवीन इमारत , वस्तू व सेवाकर भवन , माझगांव , मुंबई ४०० ०१० 
क्रमांक राउआ .२०२१ / आस्थापना -२ व ३ / से.नि. / ब - ४४१. - या कार्यालयाच्या संगणकीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित 
अधिकारी , हे दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत . 


अ.क्र . 


पदनाम 


अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


महाविकास सांकेतांक 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . तांदळे श्रीमंत ज्ञानोबा 


ALI - VAT - E - 002 


२ 


THA - VAT - E - 003 


३ 


राज्यकर उपआयुक्त , ( व्हॅट ) , ००२ , अलीबाग 
राज्यकर उपआयुक्त ( व्हॅट ) , ००३ , ठाणे 
राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) , क -००८ , अहमदनगर 
राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) , क -००८ , भाईंदर 
राज्यकर अधिकारी , ( सीमा तपासणी नाके ) , 


श्री . सानप बबन असाराम 
श्री . गिते लक्ष्मण निवृत्ती 
श्री . दिनकर 

सुभाष 

भागोजी 
श्री . दांडगे नानासाहेब रामराव 


AHM - VAT - C - 008 


४ 


BHY - VAT - C - 008 


५ 


JAG - BCP - C - 004 


क -००४ , जळगांव . 


६ 


श्री . सोनवणे मनोहर पंडित 


MUM - SUR - C - 007 


७ 


NAD - DDO - C - 001 


८ 


PUN - PTO - C - 015 


श्री . देशमुख अनिल साहेबराव 
श्री . भवारी काशिनाथ भिका 
श्री . बनकर सुरेश गणेश 
श्री . जगदाळे निवासराव जगन्नाथ 


राज्यकर अधिकारी , ( सर्व्हे ) , क -००७ , 
वांद्रे , मुंबई . 
आस्थापना अधिकारी , क -००१ , नंदूरबार 
राज्यकर अधिकारी , ( व्यवसायकर ) , क -०१५ , पुणे 
राज्यकर अधिकारी , ( व्हॅट ) , क -३०२ , पुणे 
राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) , क - ९ ०७ , पुणे 
राज्यकर अधिकारी , ( व्हॅट ) , क -००२ , सांगली 
राज्यकर अधिकारी , ( व्हॅट ) , क -०११ , सांगली 


९ 


PUN - VAT - C - 302 


१० 


PUN - VAT - C - 907 


११ 


श्री . पाटील साताप्पा अन्नापा 


SAN - VAT - C - 002 

- - C - 


१२ 


श्री . पाटील कृष्णात शिवाजी 


SAN - VAT - C - 011 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १३५ अन्वये , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख 
शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी , या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित , सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यत फेरबदल झाल्यास ते 
बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे . 


संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची 
खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा , 
जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल . 

वरील अधिकाऱ्यांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला ( ना मागणी प्रमाणपत्र ) महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , 
मुंबई , नागपूर -२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा , तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील , त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा . 


ज्या अधिकाऱ्यांबाबत महसूलहानी / विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे , अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्तीवेतन लाभाची कार्यवाही करावी . 

संबंधित अधिकाऱ्यांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्तीवेतन व 
सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी . 


महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , मुंबई , नागपूर -२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्तीवेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल , 
याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी . 


मुंबई , 
दिनांक २७ मे २०२१ . 


महेश कुलकर्णी , 
राज्यकर उप आयुक्त ( आस्थापना ) २ , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) , ४ था मजला , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जून २०२१ 


अधिसूचना 


क्रमांक एमसीओ -२०२१ / प्र.क्र .०२ / नवि - १४.- मुख्याधिकारी गट - अ ( निवडश्रेणी ) संवर्गातील , श्री . शशिमोहन नंदा हे त्यांच्या दिनांक ३१ मे 
१ ९ ६३ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

२. श्री . शशिमोहन नंदा यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन द . सहस्त्रबुद्धे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जून २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस -१५२१ / प्र.क्र . २४ / फ -७ अ . - श्री . संजय निवृत्ती माळी , ( भावसे -२००६ ) , वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) पूर्व , नागपूर हे 
दिनांक ३१ मे २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 


कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th June 2021 


NOTIFICATION 


No. IFS . 1521 / C.R . 24 / F - 7A.— Shri Sanjay Nivritti Mali ( IFS 2006 ) , Conservator of Forests , ( Working 
Plan ) East , Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st May 2021 ( A.N. ) 

( 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 

, 


Section Officer . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

आदिवासी विकास विभाग 
पहिला मजला , विस्तार इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ 

आदेश 


क्रमांक सेवानि -१०२१ / प्र.क्र . १३३ / का - १५.- श्री . रा . नि . हाळपे , वरिष्ठ संशोधन अधिकारी , अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , 
नाशिक -२ हे महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) 
पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भा . र . गावीत , 


शासनाचे सह सचिव . 


जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जून २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२१ / प्र.क्र .१३१ / २०२१ / आ ( वर्ग -१ ) .- जलसंपदा विभागातील खालील अधिकाऱ्यांनी मे , २०२१ मध्ये नियत वयोमानाने 
वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे , ते दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम व कार्यालय 

( ३ ) 


जन्मदिनांक 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


OM 


१ 


२८ मे १ ९ ६३ 


२ 


श्री . नितीन नामदेव सुपेकर 
श्री . नरेंद्र किसनराव तायडे 
श्री . सुभाष बंडू झगडे 
श्री . प्रकाश रामदास गवळे 


अधीक्षक अभियंता , बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , बुलढाणा 
अधीक्षक अभियंता , वाशिम पाटबंधारे मंडळ , वाशिम 
अधीक्षक अभियंता , महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ , पुणे 
सहायक मुख्य अभियंता , उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश , जलसंपदा विभाग , 
नाशिक . 


१ जून १ ९ ६३ 
७ मे १ ९ ६३ 


३ 


१ जून १ ९ ६३ 


५ 


कार्यकारी अभियंता , नर्मदा विकास विभाग , नंदुरबार 


१ जून १ ९ ६३ 


श्री . सुरूपसिंग फत्तेसिंग 
गावीत . 


६ 


श्री . रमेश वेलजी गावीत 


१५ मे १ ९ ६३ 


श्री . नंदकिशोर का . महाजन 


११ मे १ ९ ६३ 


जिल्हा संधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , धुळे 
कार्यकारी अभियंता , राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समित कक्ष -२ मुल्यमापन , नाशिक . 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव ( मोप्र -२ ) , 
जलसंपदा विभाग , मंत्रालय , मुंबई . 
कार्यकारी अभियंता , विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग , 


८ 


श्री . आबासाहेब पां . शिंदे 


१ जून १ ९ ६३ 


९ 


श्री . गुंडु बंडा रूपनूर 


१ जून १ ९ ६३ 


भंडारा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . गं . गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


ग्रामविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ 

अधिसूचना 


क्रमांक सेवानि -१५२१ / प्र.क्र . १६५ / आस्था - १. – श्री . जयवंतराव पंढरीनाथ पाटील , कार्यकारी अभियंता , प्रथानमंत्री ग्रामसडक योजना , ग्रामविकास 
विभाग , हे म.ना.से. ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजी पासून 

नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए . का . गागरे , 


शासनाचे उप सचिव . 


ग्रामविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० एप्रिल २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१५२१ / प्र.क्र . १४३ / आस्था - १.- श्री . सं . ना . भंडारकर , कक्ष अधिकारी , ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई हे म.ना.से. 
( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३० एप्रिल २०२१ ( म.नं. ) रोजी पासून नियत वयोमानानुसार शासन 
सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शि . जि . पुरव , 


कार्यासन अधिकारी . 


ग्रामविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सेवानि -१५२१ / प्र.क्र . १६८ / आस्था - १.- श्री . धर्मा कमळा वेटकोळी , हवालदार ( अधिसंख्य ) , ग्रामविकास विभाग , हे नियत वयोमानानुसार 
दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) पासून सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांना दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शि . जि . पुरव , 


कक्ष अधिकारी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


नियोजन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जून २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक निविआ -२ ९ २१ / प्र.क्र .१०५ / का - १४२१.- श्री . यतिन अ . पिंपळे , अवर सचिव हे दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजी 

पासून 

नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


हे . द . भांगले , 
शासनाचे अवर सचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत , ८ वा मजला , मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १७ मे २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे -२०२१ / प्र.क्र . २८ / सेवा - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ नियम १० ( १ ) नुसार डॉ . मोहन उत्तमराव 
खडतकर , वैद्यकीय अधिकारी , गट - ब , आयुर्वेदिक दवाखाना , रोहनखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्र , शिराळा , जि . अमरावती यांना दिनांक ३१ जुलै 
२०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) नियतवयोमान सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत , ८ वा मजला , मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १७ मे २०२१ 

शासन आदेश 
शासन आदेश क्रमांक संआसे -२०२१ / प्र.क्र . २८ / सेवा - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ नियम १० ( १ ) नुसार डॉ . मोहन 
उत्तमराव खडतकर , वैद्यकीय अधिकारी , गट - ब , आयुर्वेदिक दवाखाना , रोहनखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्र , शिराळा , जि . अमरावती यांना दिनांक 
३१ जुलै २०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) नियतवयोमान सेवानिवृत्त देण्यास तसेच त्यांचे नाव सेवानिवृत्ती यादीवर ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत , ८ वा मजला , मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १७ मे २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक राकावि -२०२१ / प्र.क्र . १५३ / सेवा - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ नियम १० ( १ ) नुसार श्री . ज्ञानदेव श्रीरंग भगत , 
मुख्य प्रशासन अधिकारी , गट - अ , वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी , राज्य कामगार विमा योजना , वरली , मुंबई हे दिनांक ३० एप्रिल २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) 
नियतवयोमान सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १७ मे २०२१ 

आदेश 


क्रमांक राकावि -२०२१ / प्र.क्र . १५३ / सेवा - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ नियम १० ( १ ) नुसार श्री . ज्ञानदेव श्रीरंग भगत , 
मुख्य प्रशासन अधिकारी , गट - अ , वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी , राज्य कामगार विमा योजना , वरळी , मुंबई ह्यांना दिनांक ३० एप्रिल २०२१ 
( मध्यान्होत्तर ) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती देण्यास तसेच त्यांचे नाव सेवानिवृत्ती यादीवर ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई , दिनांक १४ जून २०२१ . 
संदर्भ.- या सचिवालयाची अधिसूचना क्रमांक १५५२२ / क -१ , दिनांक ९ नोव्हेंबर , २०२० . 
क्रमांक ८ ९ ४४ / क - १. – श्रीमती सा . सु . कांबळी , अवर सचिव यांच्याकडे संदर्भाधीन अधिसूचनेन्वये या सचिवालयातील रिक्त असलेल्या 
उप सचिव ( विधि ) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ६ महिन्यांच्या कालावधीकरीता सोपविण्यात आला होता . 

मा . सभापती , महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार श्रीमती सा . सु . कांबळी , अवर सचिव यांच्याकडे संदर्भाधीन अधिसूचनेन्वये 
उप सचिव ( विधि ) या पदाचा सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार आणखी पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीकरीता वाढविण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जयवंत राणे , 


अवर सचिव ( समिती ) , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ एप्रिल २०२१ 

अधिसूचना 


क्रमांक सेवानि -१८१४ / प्र.क्र . २६० / सेवा - २. - डॉ . दामोदर काशिनाथ गेडाम , वैद्यकीय अधिक्षक , ग्रामीण रुग्णालय पारशिवनी , जि . नागपूर 

हे 
दिनांक ३० जून २०११ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . पुं . घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मे २०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक सेवानि -२०२१ / प्र.क्र .१०१ / २०२१ / आ ( वर्ग -१ ) .- जलसंपदा विभागातील खालील अधिकाऱ्यांनी मार्च , २०२१ मध्ये नियत वयोमानाने 
वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे , ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


जन्मदिनांक 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


१० मार्च १ ९ ६३ 


पदनाम व कार्यालय 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . प्रभाकर धोंडूजी हेडाऊ सहआयुक्त ( अधीक्षक अभियंता ) , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 

रोजगार हमी योजना , महाराष्ट्र , नागपूर . 
श्री . माणिक मोडकुजी इंदुरकर कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर 
श्री . अनिल कृष्णाराव जाधव 

कार्यकारी अभियंता , कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद गट क्र .३ , 
श्री . लिलाधर मंगा शिंदे कार्यकारी अभियंता , जळगाव पाटबंधारे विभाग , जळगाव 


२ 


३ 


३ 


१० मार्च १ ९ ६३ 
१७ मार्च १ ९ ६३ 
१६ मार्च १ ९ ६३ 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . गं . गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मे २०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक सेवानि -२०२१ / प्र.क्र .१११ / २०२१ / आ ( वर्ग -१ ) .- जलसंपदा विभागातील खालील अधिकाऱ्यांनी एप्रिल , २०२१ मध्ये नियत वयोमानाने 
वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे , ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम व कार्यालय 

( ३ ) 


जन्मदिनांक 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


OM 


१ मे १ ९ ६३ 


२ 


१ मे १ ९ ६३ 


श्री . प्रविण अ . पोडूवल 
श्री . व्ही . आर . बोंद्रे 
श्री . महेशकुमार उ . गिरासे 
श्री . दिलीप रा . ढिकले 


३ 


अधीक्षक अभियंता , विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ , नागपूर 
कार्यकारी अभियंता , विभागीय आयुक्त कार्यालय , नागपूर 
सहायक मुख्य अभियंता ( प्रकल्प ) , मुख्य अभियंता ( ज.सं ) , पुणे 
कार्यकारी अभियंता , गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग 
औरंगाबाद . 


१ मे १ ९ ६३ 


४ 


१५ एप्रिल १ ९ ६३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . गं . गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 

, A 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 

- A , : 


